महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
प्रवासी करातील ५.५ टक्के रक्‍कम भांडवली 
अंशदान म्हणून समायोजित करण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१०१३/प्र.क्र.--७६०/परि-१ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५ 
दिनांक: १९ नोव्हेंबर, २०१३. 


वाचा :- 
१) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि-१, दि. २०.६.२००० 
2) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे पत्र क्र.राप/ लेखा/ अंववि/२०२/३२७० 
दि. 90.90.2093. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला प्रवासी कराची रक्‍कम १७.५ टक्के या दराने 
शासनास अदा करावी लागते. महामंडळाने प्रवासी कराच्या १२.०० टक्के प्रमाणे येणारी प्रवासी कराची 
रक्‍कम शासनास अदा करावी व उर्वरित ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम भांडवली अंडशादानाच्या स्वरुपात 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास देण्यात यावी, असे आदेश गृह विभाग शासन निर्णय, 
क्र.एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि-१, दि.२०.६.२००० अन्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


त्यानुषंगाने सन २०१३-१४ मधील समायोजित करावयाची भांडवली अंशदानाची रक्‍कम रु. 
१२८,१९,४७,४२१/- (रु. एकशे अठठावीस कोटी एकोणीस लाख सत्तेचाळीस हजार चारशे एकवीस 
फक्‍त) इतकी रक्कम शासनाचे भांडवली अंशदान म्हणून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
समायोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. प्रवासी कराची ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम 
शासनाचे भांडवली अंशदान म्हणून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास समायोजनाद्वारे उपलब्ध 
करुन देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


ही रक्‍कम गृह विभाग मागणी क्रमांक बी-१०, ५०५५- मार्ग परिवहन यावरील भांडवली खर्च (00) 
१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळाची भाग भांडवली अंशदान, (योजनेतर) ५०५५ ००११, 32 SBM अन्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग 
परिवहन महामंडळाच्या लेखाशिर्ष “००४२ माळावरील व उतारुवरीळ कर -१०१- कर वसुली” (००४२- 
००६२) (०२) उतारुवरील करापासून मिळालेल्या जमा रक्कमा नुसार पुस्तकी समायोजनाने प्रवासी 
कराची रक्‍कम जमा दाखविण्यात यावी व अंशदान योजनेतर (40440099) या लेखाशिर्षाखाली खर्च 
पुस्तकी समायोजनाने दाखविण्यात यावा. सदर समायोजन २०१३-१४ या वर्षाकरिता करण्यात यावे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१०१३/प्र.क्र.-७६०/परि-१ 


वरील प्रमाणे कार्यवाही करण्यास परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मंबई यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४४०/१३/व्यय-८, दि. 90.99.2093 
अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३१११८१७१५२४८०२९ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vivek Ashok 


Vive k Daingade 
DN: CN = Vivek Ashok 
Daingade, C = IN, S= 
AS h 0 k Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Home 
Date: 2013.11.19 15:48:08 


Daingade = 
(वि.अ. दाईंगडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
३. महाव्यवस्थापक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 

४. वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

९. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक झाखा, मुंबई 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

92. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-१०), मंत्रालय, मुंबई 

१३. गृह विभाग, बीयुडी-१, मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवड नस्ती/कार्यासन परि-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


